नॅशनल जेल मॅन्युअलशी सुसंगत एकाच 
परिसरात (कॉम्प्लेक्समध्ये) कारागृह , 
दवाखाना व कोर्ट तयार करणेकरीता 
अभ्यास करून शासनास शिफारशी 
करणेसाठी सचिव समिती गठीत 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१०१५/प्र.क्र.६६/तुरुंग-२ 
, दुसरा मजला, मुख्य इमारत,हुतात्मा राजगुरु चौक 
मादाम कामा रोड, मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०२ डिसेंबर, २०१६ 


शासन निर्णय:- 

राज्यातील बर्‍याच कारागृहांमध्ये कैद्यांची संख्या अधिकृत क्षमतेपेक्षा जास्त असल्याने त्यांना 
कारागृहात ठेवण्यास जागा कमी पडते. नेशनल जेल मॅन्युअलमध्ये जेलची जागा, सोयी सुविधा या 
सर्व गोष्टी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. तथापि, महाराष्ट्रातील बहुतांश कारागृहाचे बांधकाम हे 
इंग्रजांच्या काळातील जुने असल्याने जेल मॅन्युअलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात खूप मर्यादा येतात. 
जेलमधून कैदयांना कोर्टामध्ये पेशीसाठी घेऊन जाणे हे फार जिकरीचे काम आहे. मा. उच्च 
न्यायालयाने देखील तुरुंग हे पोलीस स्टेशन, दवाखाना व न्यायालय यांच्याजवळच्या अंतरावर 
असावेत, असे वेळोवेळी सूचित केले आहे. तरी त्यानुसार कार्यवाही कशाप्रकारे करता येणे शाक्य 
आहे, तशी कार्यवाही नॅशनल जेल मॅन्युअल मधील तरतुदींशी सुसंगत कशी ठरु शकेल, याबाबत 
अभ्यास करून त्यानुषंगाने शासनास शिफारशी करण्याकरिता समिती गठीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन खालीलप्रमाणे समिती गठित करीत आहे. 


१. प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा),गृह विभाग, मंत्रालय -अध्यक्ष 
२. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग,मंत्राळय - सदस्य 
३. प्रधान सचिव, गृहनिर्माण व विशेष सहाय विभाग,मंत्रालय  -सदस्य 
४. आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई - सदस्य 
५ अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक ,कारागृह व सुधारसेवा,पुणे - सदस्य 
६. व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको - Ue 
७. व्यवस्थापकीय संचालक, म्हाडा > Teed 
८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग -सदस्य 
९. विशेष पोलीस महानिरीक्षक व कारागृह उपमहानिरीक्षक , 

दक्षिण विभाग, मुंबई -सदस्य 
१०.उपसचिव (तुरुंग), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -सदस्य सचिव 


वर नमूद केल्याप्रमाणे नेशनल जेल मॅन्युअळ मधील तरतूदीनुसार कारागृहांचे 
कामकाज सोयीस्कर व गतिमान कसे करता येईल,याबाबतचा अभ्यास करून सदर 
समिती तिचा अहवाल समितीच्या स्थापनेपासून एक महिन्याच्या आत शासनास सादर 
करील. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१०१५/प्र.क्र.६६/तुरुंग-२ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०१६१२०२१७४३३५३१२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Digitally signed by Prabhakar Atmaram Sankhe 

Pp fa b h a ka | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=16ca9b273a3e790c4aab4c479015f44d506ae4 
81c2dc55f48d889691 ffa9939a, cn=Prabhakar Atmaram 


Atmaram Sankhe «४: 


Date: 2016.12.02 17:46:37 +05'30' 


(प्रभाकर संखे ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


१. प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 


. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय ,मुंबई 


प्रधान सचिव, गृहनिर्माण व विशोष सहाय विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय 
मुंबई 

आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक ,कारागृह व सुधारसेवा , पुणे 
व्यवस्थापकीय संचाळक, सिडको ,मुंबई 
व्यवस्थापकीय संचालक, म्हाडा,मुंबई 


. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 
. विशेष पोलीस महानिरीक्षक व कारागृह उपमहानिरीक्षक , 


दक्षिण विभाग, मुंबई 


. उपसचिव (तुरुंग), यांचे स्वीय सहायक,गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


